केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियान 
अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
(रु. ७२.५० कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक अमृत-२०२४/प्र.क्र.१९३/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४ 


१. केंद्र शासनाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना 

२. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्र: ग्रापाधो-२०२१/ प्र.क्र.१२२/ 
पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ 

३. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र: अमृत २०२२/प्र. क्र.१४१/नवि- ३३, 

दिनांक १४ जुले, २०२२. 

४. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२२/प्र.क्र.२०३/नवि- ३३, 
दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२२. 

५. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अमृत २०२३/प्र.क्र.३३१/नवि- ३३, 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 

६. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे विभाग यांचे तांत्रिक मान्यतेचे आदेशा 
क्र.मु.अ.(पुणे)/तांशा.३/अमृत २.०/अक्कलकोट पा.पु.यो./३५६/२०२४, दिनांक १४ फेब्रुवारी, 
२०२४. 

७. अमृत २.० अभियानांतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीच्या 
दिनांक ०१ मार्च, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाची संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन 
२०२१-२२ वर्षापासून राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा, 
सरोवरांचे पुनरुज्जीवन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांमध्ये करण्यात येणार आहे आणि यापूर्वीच्या अमृत अभियानांतर्गत समाविष्ट असलेल्या 
राज्यातील ४४ शहरांमध्ये मलनिःस्सारणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर 
अभियानांतर्गत राज्याच्या रु. २७७९३ कोटी प्रकल्प किंमतीच्या राज्य जलकृती आराखडयास (फक्त Capex 
किंमत) केंद्र शासनाने मान्यता दिळेली आहे. यामध्ये अक्कळकोट नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा 
समावेश असून संदर्भाधिन क्र. ६ अन्वये मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे यांनी दिलेल्या 
तांत्रिक मान्यतेनुसार त्यास राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या दिनांक ०१ मार्च, २०२४ रोजीच्या बैठकीत 
मंजूरी दिलेली आहे. सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.१९३ /नवि-३३ 

शासन निर्णय :- 

०१. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या रु. ७२.५० कोटी 
प्रकल्प किंमतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केलेल्या विवरणपत्रात नमूद 
केल्यानुसार या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पाच्या वित्तीय 
आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे : 


(रु.कोटीमध्ये) 
नागरी स्थानिक | प्रकल्प | केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
स्वराज्य संस्थेचे | किंमत | अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान संस्थेचा हिस्सा 

नाव (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या (प्रकल्प किंमतीच्या 
५०%) ४०%) १०%) 
a -. ,!| २ 2 3 4 
अक्कलकोट 
नगरप रिपद- । Oe ३६.२५ २९.०० ७.२५ 


०२. अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील घटक व त्यांचे अंदाजित किंमतीचे विवरण 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


SN 


Sub Work 


Description 


Amount in Rs. 


Part A Civil Works 


Working Survey 


Total Survey Length - 99 Km 


643896 


Connecting Pipe 


Length - 75 m, Dia - 700 mm, DI K-7 


6384700 


Raw Water Rising Main 


From Existing Jackwell to WTP 
Dia-350 mm, DI K-9, Length-16,600 m 


123377900 


Al ७) frmole 


Proposed WTP 


Capacity - 6MLD Conventional Type 


27539000 


Pure Water Rising Main 


From Pro, WTP Sump to MBR, ESR & GSR 
Dia-700 mm, DI K-9, L-50 m 

Dia-350 mm, DI K-9, L-100 m 

Dia-250 mm, DI K-9, L-50 m 

Dia-200 mm, DI K-9, L-1,270 m 

Total Length - 1,470 m 


8805500 


Pure Water Gravity Main 


From MBR to 6 ESRs 

Dia-400 mm, DI K-7, L-110 m 
Dia-200 mm, DI K-7, L-1,030 m 
Dia-150 mm, DI K-7, L-1,720 m 
Total Length - 2,860 m 


12180100 


Distribution Network 


From 8 ESRs & 1 MBR to Household 

Dia -350 mm, DI K-7, L- 1,569 m 

Dia -300 mm, DI K-7, L- 1,915 m 

Dia -280 mm, HDPE 6 Kg/cm2, L- 149 m 
Dia -250 mm, HDPE 6 Kg/cm2, L- 2,111 m 
Dia -200 mm, HDPE 6 Kg/cm2. L- 1,785 m 
Dia -180 mm, HDPE 6 Kg/cm2, L- 1,615 m 
Dia -160 mm, HDPE 6 Kg/cm?, L- 12,078 m 
Dia -140 mm, HDPE 6 Kg/cm?, L- 11,185 m 
Dia -110 mm, HDPE 6 Kg/cm2, L- 45,601 m 
Total Length of Distribution -78,008 m 


195392122 


Household Connection 


FHTC Connection With Domestic Meter- 
11,557 Nos 


148894300 


Miscellaneous 


a) Circuit Breaker Room @ Jackwell 
b) Panel Room @ JackWell 
c) Repairs of Existing Jackwell 


21371407 


पृष्ठ६पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.१९३ /नवि-३३ 


[SN] SubWork [| कु्लयाठींलहा | AmountinRs. | Sub Work Description Amount in Rs. 


d) Existing WTP Repairs Civil & Mechanical 
e) Wash Water Drain 
f) ESR Specials 
g) Panel Room for Scada @ ESRs 
10 | Trial Run For 3 Months 2900418 
A Total Civil Work Cost (Rs.) 547489343 
Part B Mechanical Works 
a) VT Pump 150 HP (1W+15), Q-88 LPS, H-89 
Raw Water Pumping m 
i Machinery ७) VT Pump 120 HP (1W+1S), Q-72 LPS, H-88 ह 
m 
a) VT Pump 60 HP (1W+15), Q-95.33 LPS, H- 
28 m 
12 Pure Water Pumping b) SB Pump 15 HP (1W+1S), Q-17.96 LPS, H- 11408300 
Machinery 33 m 
c) SB Pump 12.5 HP (1W+1S), Q-35.8 LPS, H- 
14m 
13 | SCADA Automation SCADA at Jackwell, WTP, PW Sump & ESRs 23740755 
| Total Mechanical Work Cost 56116235 
Sub Total Civil & Mechanical Work 603605578 
GST 18% 108649004 
NH/SH/PWD & zp along & across the road 6745000 
laying pipeline permission provision 
Add 1% TS Charges 6036056 
Gross Total 725035638 
Say Rs. 72.50 Cr. 
कार्यादेश 
ea आ दिनांका पासून 
ल पूर्ण करण्याचा कालावधी 
१८ महिने 


०३. अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या सदर पाणीपुरवठा प्रकल्पाची Opex किंमत अक्कलकोट 
नगरपरिषदेने उभारणे आवश्‍यक आहे. सदर प्रकल्प पुर्ण करण्याचा कालावधी १८ महिने राहील. 


०४. अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मंजूरी देण्यात येत आहे: - 

४.१ सरदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा अक्कलकोट नगरपरिषद राहील. 

४.२ प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा अक्कलकोट नगरपरिषदमार्फत भरण्यात 

यावा. 

४.३ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार सदर 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

४.४ राज्य शासनाने संदर्भाधिन क्र. २ व ३ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर 
प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच, या प्रकल्पासाठी डी. आय. पाईप्ससह सर्व 
प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत समावेश करण्यात यावा. 

४.५ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानातील पाणीपुरवठा व 
मलनिः:स्सारण प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या आदर्श निविदा पुस्तिकेनुसार प्रसिध्द करणे 
बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ६षपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.१९३ /नवि-३३ 


४.६ 


४.७ 


४.८ 


४.९ 


४.१० 


४.११ 


४.१२ 


४.१३ 


४.१४ 


सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय AGRA STAT ४५ दिवसांच्या आत 
देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सुधारणांची 
(Reforms) पूर्तता विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान शहरास बंधनकारक 
राहील. 

निधी वितरणाची कार्यपद्धती : केद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या मार्गदर्शक 
सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२० %--४० %+ Yo % ) वितरीत 
केला जाणार आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिड्याचा 
निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला जाईल. 

अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिड्याचा निधी उभारताना नागरी स्थानिक 
स्वराज संस्थांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या वित्त आयोगाच्या निधीश्ी सांगड (Convergence) 
घालणे आवश्‍यक राहील. यासाठी त्यांनी वित्त आयोगातून मिळणारा निधी चिन्हांकीत 
करून ठेवावा. 

सदर अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर प्रकल्पासाठी वितरीत करण्यात येणारा 
निधी हा कार्यात्मक साध्यांवर (Functional Outcome) आधारित असणार आहे. तसेच, 
सदर कार्यात्मक परिणामाची पूर्तता न झाल्यास सदर प्रकल्पास निधी वितरीत करण्यात 
येणार नाही. सदर बाबींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याधिकारी, अक्कलकोट 
नगरपरिषद यांची राहील. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी कार्यादेश 
निर्गमित केल्यानंतर अक्कलकोटनगरपरिषदेस वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र 
शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर व 
कार्यात्मक साध्यांची पूर्तता केल्यानंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र Para व त्याप्रमाणात राज्य 
हिश्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 

अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या 
प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे 
संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी केंद्र 
व राज्य शासनाने वितरीत निधीच्या प्रमाणात अक्कलकोटनगरपरिषदेने स्वतंत्र बँक खाते 
उघडून त्यामध्ये निधी ठेवणे अनिवार्य राहील. सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी 
त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर 
बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या शासन निर्णय क्र.ग्रापाधो- 
२०२१/प्र.क्र.१२२/पापु-०६, दिनांक २९ जून, २०२२ मध्ये नमुद कारणा व्यतिरिक्त वाढ 
झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य 
शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 


पृष्ठ६पैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.१९३ /नवि-३३ 


४.१५ 


.१५ सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 


४.१६ 


४.१७ 


४.१८ 


४.१९ 


४.२० 


संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार व प्रकल्प व्यवस्थापन विकास व 
व्यवस्थापन सल्लागार यांची संयुक्तरीत्या राहील. 

प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व देयके 
प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित 
कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

अमृत २.० अभियानांतर्गत मार्गदर्शक सूचनेनुसार संदर्भाधिन क्र. ०३ नुसार सदर 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक करावी. त्यामध्ये नमूद केल्यानूसार 
प्रकल्प व्यवस्थापक शुल्क अदा करावे तसा ठराव संबंधीत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने 
करणे बंधनकारक राहील. 

सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच 
प्रकल्पासाठी आवश्‍यक सर्व जागा नगरपरिषदेच्या ताब्यात व मालकीच्या करुन घेण्याची 
कार्यवाही प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी करण्यात यावी. 

प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे पाणीपुरवठा करावी आकारणी करणेबाबत महासभेची मान्यता घेऊन 
त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात यावी. 

अक्कलकोट नगर परिषदेस यापूर्वी युआयडीएसएसएमटी/ अमृत अथवा इतर कोणत्याही 
योजनेंतर्गत मंजुर करण्यात आलेल्या प्रकल्पातील उपांगे व या प्रकल्पातील उपांगे यामध्ये 
व्दिरुक्ती (Duplication) होत नसल्याची खातरजमा करण्याची जबाबादरी संबंधीत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व 
कार्यान्वयन यंत्रणा यांची संयुक्तिकरीत्या राहील. 


०५. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियांनाच्या केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सर्व मार्गदर्शक 
सुचना अक्कलकोट नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास लागू राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 

आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१३१९४४१४६१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, cri aniy 


CHANDRAKA 
NT ANDGE 


cn 
Date: 2024.03.13 


(श्रीकांत आंडगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मंत्री (पाणीपुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
६. प्रधान सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ६पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०२४/प्र.क्र.१९३ /नवि-३३ 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. आयुक्त तथा संचालक, नगरपंचायत प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
११. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग. 
१२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सोलापूर. 
१४. मुख्याधिकारी, अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट. 
१५. निवड नस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ६पैकी६ 


